बारामती (पुणे) येथे १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे 
नवीन शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय व 
संलग्नित १०० रुग्णखाटांचे आयुर्वेद रुग्णालय 
स्थापन करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एएमसी-२०२१/प्र.क्र.१४७/२१/शिक्षण-१ 
९ वा मजला, गो.ते.रुग्णालय संकुल, लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१. 
दिनांक: २० जुले, २०२१. 


प्रस्तावना:- 

केंद्र शासनाच्या आरोग्य विषयक धोरणाचा भाग म्हणुन आधुनिक वैद्यक शास्त्राव्यतिरिक्‍त 
भारतीय चिकित्सा पद्धती सोबत इतर चिकित्सा पद्धतींचा प्रचार, प्रसार करण्याकरीता स्वतंत्र आयुष 
(आयुर्वेद, योगा, युनानी, सिध्द, होमिओपॅथी) मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली. जनतेला आरोग्य 
सेवा अत्यंत प्रभावी व परिणामकारकपणे देण्यासाठीच आयुष मंत्रालय कार्य करत आहे. राज्यातील 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग देखील सदरील कार्याच्या दिशहोने वाटचाल करत आहे. 
त्याअंतर्गत आयुर्वेद महाविद्यालयांमार्फत दर्जेदार आयुर्वेद शिक्षण घेवुन आयुर्वेद पदवीधर समाजात येत 
आहेत व समाजाचे आरोग्य YES राहाण्यासाठी सेवा प्रदान करत आहेत. 


त्यानुषंगाने आयुर्वेदाचा पायाभुत सिध्दांत “स्वास्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम्‌ साध्य करण्यासाठी 
राज्यातील आरोग्य सेवेतील आयुर्वेद तज्ज्ञांची आवश्‍यकता लक्षात घेऊन बारामती, पुणे येथे १०० 
विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय व संलग्नित १०० रूग्णखाटांचे आयुर्वेद 
रूग्णालय स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने सदर प्रस्ताव 
मा.मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला होता. त्यास आता दिनांक ०४.०७.२०२१ 
रोजीच्या मा.मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे 
निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय:- 
केंद्र शासन व केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद (00॥/), नवी दिल्ली यांच्या मान्यतेच्या अधीन 


राहून बारामती, पुणे येथे १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय व 
संलग्नित १०० रूग्णखाटांचे आयुर्वेद रूग्णालय स्थापन करण्यास याद्वारे शासन मान्यता देत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एएमसी -२०२१/प्र.क्र.१४७/२१/शिक्षण-१ 


२. या महाविद्यालयासाठी या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “अ” मध्ये दर्शाविल्याप्रमाणे 
विविध संवर्गातील पदे अंदाजपत्रकीय तरतूद करुन विहित मार्गाने निर्माण करण्यास व भरण्यास 
परवानगी देण्यात येत आहे. 


३. सदर महाविद्यालयांशी संलग्नित अनुषंगिक आयुर्वेद रुग्णालयासाठी या शासन निर्णयासोबत 
जोडलेल्या विवरणपत्र “ब” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे विविध संवर्गातील पदे अंदाजपत्रकीय तरतूद करुन 
विहित मार्गाने निर्माण करण्यास व भरण्यास परवानगी देण्यात येत आहे. 


४. या महाविद्यालय व अनुषंगिक रुग्णालयांसाठी आवश्‍यक तसेच अतिरिक्‍त बांधकाम करण्यास व 
खर्चास विवरणपत्र “क” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहे. 


५. प्रस्तावित नवीन शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय व रुग्णालयासाठी केंद्रीय भारतीय चिकित्सा 
परिषदेच्या (CCIM) मानकांनुसार पद निर्मिती, बांधकाम, यंत्रसामुग्री व देखभाल, आवर्ती खर्च व 
बाह्यस्रोत खर्च यासाठी येणाऱ्या एकूण अंदाजित रुपये ३००.७८५ (अनावर्ती खर्च रुपये १८५.३२ कोटी व 
पहिल्या पाच वर्षांकरिता आवर्ती खर्च रुपये ११५.४६५ कोटी) इतका निधी विवरणपत्र “ड” मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे उपलब्ध करुन त्याप्रमाणे खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

६. तसेच, पाचव्या वर्षाप्रमाणे आवश्‍यक आवर्ती खर्चासाठी प्रति वर्षी सुमारे रूपये ३०.२८५ कोटी 
इतका निधी उपलब्ध करून त्याप्रमाणे खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. संचालक, आयुष 
संचालनालय, मुंबई यांनी सन २०२२-२३ ते २०२६-२७ या आर्थिक वर्षामध्ये आवश्‍यक ती अर्थसंकल्पिय 
तरतुद करुन घ्यावी. त्याचप्रमाणे आवश्‍यकतेनुसार अतिरिक्‍त नियतव्यय विहित प्रक्रियेनुसार उपलब्ध 
करून घेण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

७. मा.मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेनंतर महसूल विभागाच्या सहमतीने जिल्हाधिकारी, पुणे यांच्यामार्फत 
निकषानुसार आवश्‍यक जागा उपलब्ध करून घेण्यात येऊन त्या जागेत नवीन शासकीय आयुर्वेद 
महाविद्यालय व रुग्णालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


८. या महाविद्यालय व संलग्नित रुग्णालयांकरिता आवश्‍यक असणारी स्वच्छता, आहार, सुरक्षा, 
वस्त्र स्वच्छता ही सर्व कामे बाह्यस्रोतामार्फत राबविण्यास परवानगी देण्यात येत आहे. सदरची कामे 
जाहीर निविदा प्रक्रियेमार्फत ठेकेदारांची नियुक्ती करुन शासनाच्या पूर्व मान्यतेने करुन घेण्यात 
यावीत. 


९. हा शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक- १५१/१४७५, दिनांक 
२३.०६.२०२१ रोजीच्या मान्यतेनुसार व वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक-३४७/व्यय-१३, 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एएमसी -२०२१/प्र.क्र.१४७/२१/शिक्षण-१ 


दिनांक २९.०६.२०२१ रोजीच्या अभिप्रायानुसार आणि मा.मंत्रीमंडळाच्या दिनांक ०४.०७.२०२१ 


रोजीच्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०७२०१५३१२३६२१३ असा आहे. हा BST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


qo, 
११८ 
१२. 
१२३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SHRINIVAS PUNDLIKRAO KOTWAL 
S H R | N | VAS DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
MEDICAL EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT, 
talCode=400032, st=Mah, htra, 
2.5.4.20=d32b061d22e577cf43207f6a86cadc4cel 798644845 


dd 3b3fbS5ef54c305 162, 
pseudonym=FBB5CB78D48FD59FDB880E6E036B604B58888 


INumber=30EC04F686F0E875 15C68A42BC5DF9353C8A 


F939EF1A35539184495DA3E943C6, ‘SHRINIVAS 
PUNDLIKRAO KOTWAL 


Date: 2021.07.20 17:17:58 +05'30' 


(डॉ.श्री.पुं.कोतवाल) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद मुंबई यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई. 
मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, मुंबई यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई. 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मंत्री (सर्व), महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
मा.विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
मा.राज्यमंत्री (सर्व), महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव, आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नवी दिल्ली. 
सचिव, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली 

मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये, मंत्रालय, मुंबई. 

संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 

संचाळक, आयुष संचालनालय, मुंबई. 

संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एएमसी -२०२१/प्र.क्र.१४७/२१/शिक्षण-१ 


१८. कुलसचिव, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक (पाच प्रती) 

१९. जिल्हाधिकारी, पुणे. 

२०. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) १ / २ महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 

२१. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

२२. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, बारामती. 

२३. सर्व अधिष्ठाता, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालये. 

२४. सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२५. सर्व सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी, वैद्यकीय शिक्षण व 
औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२६. निवडनस्ती (शिक्षण-१). 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


ares निर्णय क्रमांकः एएमसी -२०२१/प्र.क्र.१४७/२१/शिक्षण-१, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
दिनांक- २० जुले, २०२१ चे सहपत्र 


विवरणपत्र “अ 
महाविद्यालयाकरिता आवश्‍यक पदे व त्यावरील पाच वर्षाचा अंदाजित खर्च 
(रुपये कोटीत) 
जं संदर्ग महाविद्यालयास आवऱयक पदे 
क्र. संवर्ग बाब pan 
व अंदाजित खर्च 
शि ; वर्ग-१ ध्द डो 
खर्च २३.९६ 
२ वर्ग-२ au = 
- खर्च ८.७५ 
३. विद्यावेतनाची पदे aS pO 
खर्च २.३२ 
at पदे 4 
Ey -३(नियमित पदे) = ERT 
त काल्पनीक पदे वर्ग-२ पदे 42 
, (बाह्यस्रोताने) wd २.७६ 
ह पदे ०२ 
६. -४ (कंत्राटी) = me 
een पदे २५८ 
रि खर्च ५०.९६ 
विवरणपत्र “ब” 


रूग्णालयाकरिता Masi पदे व त्यावरील पाच वर्षाचा अंदाजित खर्च 


(रुपये कोटीत) 
क सवग es आवश्‍यक पदे व 
cai अंदाजित खर्च 
षि वर्ग -१ पदे 2201 1_.. 
र खर्च pF lo 
a पदे १३ 
२. = == ane 
पदे 993 
वर्ग- 
ग : खर्च ३२.३५ 
वर्ग कंत्राटी) पदे | goo ०० 
vel ay - ४ ( = ae 
4. अर्धवेळ विशेषज्ञ > वि eee 
खर्च ३.७४ 
एकूण २३६ 
एकूण वार्षिक वेतन = ies 


शासन निर्णय क्रमांकः एएमसी -२०२१/प्र.क्र.१४७/२१/शिक्षण-१ 


विवरणपत्र “क 
महाविद्यालय व रूग्णालयाकरिता आवश्‍यक बांधकामावरील चार वर्षाचा अंदाजित खर्च 
(रुपये कोटी) 
वर्षनिहाय खर्च panel vat 
अ. , अंदाजित खर्च 
इमारतीचे स्वरुप बांधकाम 
a चौ.मि. | प्रथम द्वितीय | तृतीय । चतुर्थ 4006 
प्रति चौ.मि. 
वर्ष वर्ष । वर्ष । वर्ष 
दराने 
१. | प्रशासकीय इमारत (महाविद्यालय) 3०० ०.९८ | ०.८७ ee == १.८५ 
२. | प्रशासकीय इमारत (रुग्णालय) १५० ०.९३ ite 6| ie 8 ०.९३ 
३. | मुख्य ग्रंथालय २०० १.२३ विळे शिळ शिळ. १.२३ 
पं अचिकित्सालयीन व ४९५० १९.२९ | ६.४३ ४.७८ शि ३०.५ 
चिकित्सालयीन विभाग 
५. | रुग्णालय इमारत (आंतररुग्ण, 3400 २१.५६ शब शि कि २१.५६ 
बाह्यरुग्ण विभागांसह) 
६. व्याख्यान गृहे ८०० २.६ 2.33 a णि ४.९३ 
१६० चौ.मि. 
X 4) 
हि परीक्षा गृहे ६०० ३.७ i शि | ३.७ 
३०० चौ.मि. 
X 2) 
केंद्रिय प्रयोगशाळा इमारत ।_१०0_ ०० ०.६२ = 1 ०| | ०.६२ 
९. | वसतिगृह २०० मुले । ७००० २२.७४ | २०.३६ शि | = ४३.१० 
२०० मुली 
एकूण (31) १७६०० | ७३.६५ | २९.९९ | ४.७८ [74 902.82 
f कर्मचारी आवास 
वर्ग-१ (८० चौ.मि. ३० सदनिका) २४०० ५.४६ | 4.84] 2.38] १.५३ १४.७८ 
-२ (६० चौ.मि.<२० सदनिका) २०० २.७४ | 2.03] 9.96] ०.७५ ७.३९ 
वर्ग-३ (४० चौ.मि.(६० सदनिका) २४०० ५.४६ | 4.84] २.२३ | १.६४ १४.७८ 
i edo गार्डनसह HUBS व | १०० 0.33] ०.२९ शि a ०.६२ 
प्रात्यक्षिक कक्ष, Wee खोली 
पंपिंग हाऊस, साधनसामुग्री 
खोली 
92.) खेळाचे मैदान ४०० ०.५॥ ०.५ || Pe हा 
q3.| अतिथी विश्रामगृह ८०० १.३ 9.3] 9.3] १.०३ ४.९३ 
(Lo चौ.मि. X Yo खोली) 
98. | पदवीदान समारंभ सभागृह ३०० ०.४९॥ ose] ove] ०.३८ १.८५ 
१५.| अधिष्ठाता आवास ११५ ०.७१ | 8] शि | | ०.७१ 


शासन निर्णय क्रमांकः एएमसी -२०२१/प्र.क्र.१४७/२१/शिक्षण-१ 


१६. Fa १७७५ ४.०४ | ४.०४) 9.03] १.१३ १०.९४ 
(२५ चौ.मि. x 09 Batre 

एकूण (ब) ९४९० २१.०३ | LORY] SRE] ६.४६ ५७ 

एकूण (अ) + (9) २७०९० । ९४.६८ | ५०.२४ | १४.०४ ६.४६ १६५.४२ 


टिप : बांधकामाचे दर हे सन २०१९-२० च्या उपलब्ध दरसुचिच्या दरानुसार आकारण्यात आले आहेत. 
बांधकाम खर्चामध्ये प्रतिवर्ष १०% वाढ होऊ शकते. 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः एएमसी -२०२१/प्र.क्र.१४७/२१/शिक्षण-१ 


विवरणपत्र “ड 
महाविद्यालय व रूग्णालय स्थापनेचा पाच वर्षाचा एकूण खर्च 
(रुपये कोटी) 

अ. | खर्चाचा तपशिळ  । प्रथम वर्ष | व्दितीय वर्ष | तृतिय वर्ष | चतुर्थ वर्ष अंतिम वर्ष | एकूण खर्च 
क्र. 
. महाविद्यालय इमारत व ९४.६० ५०.२४ १४.०४ ६.५४ शि १६५.४२ 

विद्यार्थी वसतीगृह 

बांधकाम 
२. | यंत्रसामुग्री, उपकरणे व 

देखभाल खर्च 

महाविद्यालय १०.०० ३.४३ २.८० ०.०७ ०.०८ १६.३८ 

रूग्णालय 3.00 | | 10 | 0| | | 3.00 
3. | यंत्रसामुग्री देखभाल 

खर्च 

महाविद्यालय | 0,00 | | 0.00 | 0,08 0,08 ०.०८ ०.२६ 

रूग्णालय | 0,00 | 0,04 ०.०६ ०.०७ ०.०८ ०.२६ 

एकूण अनावर्ती खर्च १०७.६ ५३.७२ १६.९९ ६.७७ 0.28]  १८५.३२ 
| महाविद्यालयीन ५.०७ ७.७९ १०.४९ १२.८५ १४.७६ ५०.९६ 

वर्ग-१, वर्ग-२, विद्यमान 

पदे, वर्ग-३, वर्ग -४ 

(कंत्राटी) व अर्धवेळ 

विशोषज्ञ पदांच्या 

वेतनावरील अंदाजित 

खर्च 
८. | रूग्णालयीन वर्ग-१, ८.८३ ९.७२ १०.७० | ११.७५ १३.०० ५४.०० 

वर्ग-२, वर्ग-३, वर्ग-४ 

(कंत्राटी) व अर्धवेळ 

विशेषज्ञ पदांवरील 

अंदाजित खर्च 
९. | बाह्यस्रोत खर्च १.५६ १.७१ १.८९ २.०७ २.२८ ९.५१ 
१०. आवर्ती खर्च(दैनंदिन) | 0.98 | ०.१८ ०.२०५ | ०.२२५ ०.२४५ ०.९९५ 

एकूण आवर्ती खर्च १५.६ १९.४, २३.२८५। CRY] ३०.२८५|) ११५.४६५ 

आवर्ती + अनावर्ती खर्च १२३.२ ७३.१२) ४०.२७५।, 33.864] 30.424] ३००.७८५ 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


